महाराष्ट्र प्ुधन विकास मंडळ, नागपूर या संस्थेच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयाचे नांव, कार्यालय 
प्रमुखांचे पदनाम व कार्यालयाचा पत्ता घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डीएएचडी-१४०३४/९/२०२४-डीएएचडी-एच-४ (ई- ७२२१३३) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्र.सिडीएस- 

१०-२००१/(प्र.क्र.५९)/पदुम-४,मंत्रालय,मुंबई-३२ दि .०२ एप्रिल, २००२ 

२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१६३/ पदुम-४, दि. १७ नोव्हेंबर, २०१८ 

३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४५/ पदुम-४, दि. ५.०२.२०२१. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wes विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. मपविमं/तां- 
२/पदनाम बदल/१५२/२०२४, नागपूर, दि.१०.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

पश्ुपैदाशीची विशेष तज्ञतेची सेवा अधिक कार्यक्षमतेने पुरवून विशेषत: राज्याच्या मागासलेल्या 
भागामध्ये संकरीत पैदाज्लीच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून दुग्ध उत्पादन व ग्रामीण रोजगार निर्मितीस 
उत्तेजन देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र WA विकास मंडळ या स्वायत्त संस्थेची स्थापना वाचा क्र.१ 
येथील दि.०२.०४.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. तसेच, वाचा क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये कार्यालय अकोला येथून नागपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आळे आहे. 


महाराष्ट्र Wl विकास मंडळ, अकोला यांचे अधिनस्त कार्यरत असलेल्या संस्थांचे सुधारीत 
नामाभिधान तसेच, संस्था प्रमुखांचे सुधारीत पदनाम यास या विभागाचा वाचा क्र.२ येथील 
दि.१७.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संस्थांचे सुधारीत नामाभीधान तसेच, संस्था प्रमुखाच्या 
पदनामात व कार्यालयीन पत्त्यात बदल करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र पज्ुधन विकास मंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव क्रमांक १३१ (५) दि. ०७.०९.२०२३ 
अन्वये महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाअंतर्गत संस्थांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


अ.क्र संस्थेचे यापुर्वीचे नाव बदलानंतर संस्थेचे नाव 
Far गोठीत रेत प्रयोगशाळा शासकीय गोठीत रेत मात्रा निर्मीती केद्र 
२ वळु माता प्रक्षेत्र शासकीय पद्युपैदास प्रक्षेत्र 
3 वळु संगोपन केंद्र शासकीय पश्युपैदास प्रक्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएएचडी-१४०३४/९/२०२४-डीएएचडी-एच-४ (ई- ७२२१३३) 


त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाअंतर्गत कार्यरत विविध संस्थांच्या नामाभीधानात 


उपरोक्तप्रमाणे बदल करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव क्र.१३१ (4) दि.७.०९.२०२३ अन्वये 
पारीत करण्यात आलेला ठराव विचारात घेवून महाराष्ट्र पश्रुधन विकास मंडळ, नागपूर यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या विविध संस्थांचे सुधारीत नामाभिधान, तसेच संस्था प्रमुखांच्या पदनामात व कार्यालयीन पत्त्यात 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. सध्याचे संस्थेचे नाव व संस्था प्रमुखांचे कार्यालयीन प्रमुखांचे सुधारित पदनाम व 

क्र पदनाम व पत्ता कार्यालयाचा पत्ता 

za २ 3 

i मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पश्नुधन | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WA 
विकास मंडळ अकोला, विकास मंडळ, तेलंगखेडी, सिव्हील लाईन्स, 
शासकीय कुक्कुट प्रकल्प परिसर, कृषिनगर | नागपूर, पिन- ४४०००१ 
जुना आर.टी.ओ.रोड, अकोला, जि. अकोला, 
पिन- ४४४१०४ 

२ । विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत रेत | विभागीय व्यवस्थापक, शासकौय गोठीत रेत मात्रा 
प्रयोगशाळा पुणे, निर्मीती केंद्र पुणे, 
मुळा रोड, खडकी, पुणे, पिन- ४११००३ मुळा रोड, खडकी, पुणे, पिन-४११ ००३ 

३ । विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत रेत | विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठीत रेत मात्रा 
प्रयोगशाळा औरंगाबाद, निर्मीती केंद्र औरंगाबाद, 
जळगाव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, जळगाव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, पिन- ४३१००८ 
पिन- ४३१००८ 

४ । विभागीय व्यवस्थापक, अतिशीत रेत | विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठीत रेत मात्रा 
प्रयोगशाळा नागपूर, निर्मीती केंद्र नागपूर, 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विदयापीठ । राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विदयापीठ 
परिसरासमोर, अमरावती रोड, नागपूर, परिसरासमोर, अमरावती रोड, नागपूर, 
पिन-४४००३३ पिन- ४४००३३ 

५ । प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र पोहरा | प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय wert waa 
मु.पो.पोहरा (बंदी), ता.जि.अमरावती, पोहरा, मु.पो.पोहरा (बंदी), ता.जि.अमरावती, 
पिन- ४४४६०९ पिन- ४४४६०९ 

६ । प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र वडसा, | yaa व्यवस्थापक, शासकीय wert प्रक्षेत्र 
कुरखेडा रोड, वडसा, ता.वडसा | वडसा, कुरखेडा रोड, वडसा, ता. वडसा 
जि.गडचिरोळली, पिन- ४४१२०७ जि.गडचिरोळी, पिन-४४१२०७ 

७ | yaa व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र हिंगोली, । प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, arena पशुपैदास प्रक्षेत्र 


अकोला रोड, हिंगोली, ता.जि.हिंगोली, 
पिन- ४३१५१३ 


हिंगोली, अकोला रोड, हिंगोली, ता.जि.हिंगोळी 
पिन- ४३१५१३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएएचडी-१४०३४/९/२०२४-डीएएचडी-एच-४ (ई- ७२२१३३) 


डं 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र कोपरगाव, 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकोय waver प्रक्षेत्र 


स्टेशन रोड, कोपरगाव, ता.कोपरगाव 
जि.अहमदनगर, पिन-४२३६०१ 


कोपरगाव, स्टेशन रोड, कोपरगाव, ता.कोपरगाव, 
जि.अहमदनगर, पिन-४२३६०१ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र जत, 
ता.जत, जि.सांगली, पिन-४१६४०४ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र 
जत, ता.जत, जि.सांगली, पिन-४१६४०४ 


Go 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र जुनोनी, 
ता.सांगोला, जि.सोलापूर, पिन- ४१३३०७ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र 
जुनोनी, ता.सांगोला, जि.सोलापूर, 
पिन- ४१३३०७ 


दि 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळू माता प्रक्षेत्र ताथवडे, 
डांगे चौक, थेरगाव रोड, ताथवडे, पुणे, 
पिन- ४११०३३ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकोय पशुपैदास प्रक्षेत्र 
ताथवडे, डांगे चौक, थेरगाव रोड, ताथवडे, पुणे, 
पिन- ४११०३३ 


१२ 


व्यवस्थापक, वळू संगोपन केंद्र औरंगाबाद, 
जळगाव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, 
पिन- ४३१००८ 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र 
औरंगाबाद, जळगाव रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, 
पिन-४३१००८ 


१३ 


व्यवस्थापक, वळू संगोपन केंद्र नागपूर, 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय were wea 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ परिसर 
समोर, अमरावती रोड, नागपूर, पिन-४४००३३ 


नागपूर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ 
परिसर समोर, अमरावती रोड, नागपूर, पिन- 
४४००२३३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१२४१८५३३१५५०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SANJAY 


VISHWANATHRAO DOWODE. = 


. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 


Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOOD 

IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=690002a7555559bb0 15/31 Sb03adb3305c59fe381 e4dcda1439d119129672 
733, postalCode=400032, st=Maharasht 
ber=5DBCE7AE3AC30FOE55C90CD14E851251037DC61F3291C80EA8638C 
44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
Date: 2024.01.24 18:52:42 +05'30' 


( डॉ.संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (capac) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WE विकास मंडळ, नागपूर. 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व होळी विकास महामंडळ, गोखलेनगर, 


पुणे. 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएएचडी-१४०३४/९/२०२४-डीएएचडी-एच-४ (ई- ७२२१३३) 


९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, Valera पदार्थ निर्मिती संस्था, गोखलेनगर, पुणे. 

qo. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर. 

११. प्राचार्य, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था, गोखलेनगर, पुणे. 

१२. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

१३. विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठीत रेत मात्रा निर्मीती केंद्र, पुणे,औरंगाबाद व नागपूर. 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 

१५. व्यवस्थापक, शासकीय पश्ुपैदास प्रक्षेत्र औरंगाबाद व नागपूर. 

१६. प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र, पोहरा, वडसा, हिंगोली, कोपरगाव, जत, जुनोनी 
व ताथवडे. 

१७. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २, ५ व 98), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (पदु-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


